दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अभियांत्रिकी गट-अ 
(वरिष्ठ) वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ६६०० या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०१९ ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३१९/१४९/प्र.क्र.१९/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - २९ जून, २०१९. 


वाचा :- कृषि व पदुम विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. दुविप्र-२३१८/९१/प्र.क्र.३५/पदुम-६, दि. १५/६/२०१९ 


शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त वाचा येथील शासन परिपत्रका क्र. “दुविप्र-२३१८/९१/प्र.क्र.३५/पदुम-६,” या ऐवजी 
“दुविप्र-२३१९/१४९/प्र.क्र.१९/पदुम-६,” असे वाचावे. 


2. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७.॥1१॥119591॥9.४0५०.11 या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६२९१५४०५१३६०१ असा आहे. हे शासन आदेडा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudam Eknath 


Andhale 
Date: 2019.06.29 15:46:42 +05'30' 
(सु.ए.आंधळे) 
शासनाचे अवर सचिव 


१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई (५ प्रती) 

२) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (द्वारा : आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, 
मुंबई) 

३) सर्व संबंधित अधिकारी (द्वारा : आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई) 

४) निवडनस्ती. 


